महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली २०२३/प्र.क्र.१०/१४ अ. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ०७ जुन, २०२३. 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (9), ४ (2), व ४ (३) अनुसार 
खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन विभागातील लिपिक-टंकलेखकाची त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ- 
५ मध्ये दर्शाविलेल्या विभागात आंतरविभागीय बदली करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । श्री/ | लिपिक-टंकलेखकाचे सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती नांव विभाग 
| a | २ ३ PB 4 
| 9 श्रीमती | स्वाती तानाजी रोकडे गृह विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


२. उपरोक्त नमूद कर्मचाऱ्याला दिनांक ०७ जुन, 2023 (म.नं.) पासून रकाना क्रमांक ४ मधील 
नमूद विभागातून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


३. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण 
धोरणानुसार बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक : 
कअनि-१११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, दिनांक २३.५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या 
आहेत. त्यानुसार विभागात बदलीने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित 
मंत्रालयीन विभागांनी आयोजित करावे. 


४. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने उपरोक्त कर्मचारी त्यांचे विभागात रुजू झाल्याबाबतची 
माहिती सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १४-अ) यांना त्वरीत सादर करावी. 


च. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०७११११३८०४०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VINAYAK 
BABURAO MANE 2 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती स्वाती तानाजी रोकडे, लिपिक-टंकलेखक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रत, 


१) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), गृह विभाग / सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली २०२३/प्र.क्र.१०/१४अ 


२) सह/उप सचिव (आस्थापना), गृह विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग / मंत्रालय, मुंबई. 

३) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, बॅलार्ड पिअर, सुरजी वळभदास 
रोड, मुंबई-४००००१. 

४ आहरणव संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 

५) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६) निवड नस्ती- साप्रवि१४ अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


